नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अखत्यारीतील 
रस्त्यांच्या देखभाळ दुरुस्तीबाबत सूचनांची 
अंमलबजावणी करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण -२०१५/प्र.क्र.१७७ /नवि-२० 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- ३० ऑक्टोंबर, २०१८. 


संदर्भ :- १. नगर विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण -२०१५/प्र.क्र.१७७ /नवि-२०, 
दिनांक १८ ऑगस्ट, २०१८. 
२. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : आरएमआर -१०८२/ 
प्र.क्र.३१५/ रस्ते-१, दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१६. 


प्रस्तावना:- 

रस्त्यांची कामे गुणवत्तापुर्ण व टिकाऊ स्वरुपाची होण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम 
विभागामार्फत वेळोवेळी विहित केलेल्या/करण्यात येणाऱ्या तरतुदींचा अवलंब नागरी स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांकडून करण्यात येतो. रस्ते सुस्थितीत रहावेत, त्यांचा दर्जा चांगला राहण्याच्या 
दृष्टीने रस्त्यांचे बांधकाम व देखभाल दुरुस्तीबाबत अवलंबावयाच्या मार्गदर्शक सूचना सर्व नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निर्गमित करावयाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन परिपत्रक :- 


अ) सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा शासन निर्णय दि. ३० सप्टेंबर, २०१६ अन्वये रस्त्यांचे 


बांधकाम व देखभाल-दुरुस्तीकरीता विहीत केलेल्या मार्गदर्शक सूचना सर्व नागरी स्थानिक 


स्वराज्य संस्थांनी अंमळबजावणीत आणाव्यात. 


ब) बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने रस्त्यांच्या कामाबाबत / देखभालीबाबत तज्ञ व्यक्ती / 


संस्था यांचा सल्ला घेण्याकरीता Standing Technical Advisory Committee (STAC) गठीत 


केळेली आहे. या समितीमार्फत विविध सूचना महानगरपालिकेस करण्यात येतात. 


बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत अन्य महानगरपालिकांना सदर समितीच्या सूचना 


उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात. महानगरपालिकांनी स्थानिक परिस्थितीचा विचार करता सदर 


सूचना अंमलात आणण्याबाबत आव्यक कार्यवाही करावी. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण -२०१५/प्र.क्र.१७७ /नवि-२० 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्राच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८११०११२४१४७७२२५ असा आहे. 
हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Shankar Trambak याक 
Jadhav स्या 
(शांकर जाधव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति :- 
) मा.विरोधी पक्षनेते, दोन्ही सभागृह, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई 
) सर्व सन्मानीय विधानसभा / विधानपरिषद व संसद सदस्य 
) मा.राज्यपाल महोदय यांचे सचिव 

) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

) सर्व मा.मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
) 

) 

) 

) 


मा.मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक 

मा.लोकआयुक्‍त व उपलोकआयुकक्‍्त यांचे कार्यालय 

मुख्यमंत्री महोदय यांचे जनसंपर्क अधिकारी 

राज्यातील सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्‍त 

१०) आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई 

११) जिल्हाधिकारी, सर्व 

१२) मुख्याधिकारी, सर्व नगरपरिषदा / नगरपंचायती 

१३) सदस्य सचिव, Standing Technical Advisory Committee (STAC) तथा संचाळक 
(अभियांत्रिकी सेवा व प्रकल्प )बृह्नमुंबई महानगरपालिका, मुंबई-०१ 

१४) उप सचिव (सार्वजनिक बांधकाम विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

१५) कक्ष अधिकारी (नवि-२९), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते 
की, सदरचे परिपत्रक विभागाच्या नागरीकांची सनदवर प्रसिध्द करण्यात यावे. 

१६) नगर विकास विभाग (नवि-२) सर्व कार्यासने 

१७) निवडनस्ती (नवि-२०) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


